महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- नासेमं-१३२२/प्र.क्र.१११/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १६ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ :- १.शासनाचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०१९/अनौ.२०/प्र.क्र.४४/का.१४, दि.०९.०४.२०१९ 
२. शासनाचे Sea क्र.उसप १३२१/प्र.क्र.६०/१४, दि.३०.०८.२०२१ 
३. शासनाचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०१९/अनौ.२०/प्र.क्र.४४/का.१४, दि.१९.०९.२०२२ 


आदेशा :- 
श्री. नितीन गायकवाड, अवर सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांची संदर्भाधीन पत्र क्र.१ 
अन्वये मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण येथे प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात 
आली होती. तद्नंतर संदर्भाधीन शासन आदेशा क्र.२ अन्वये श्री. गायकवाड यांना उप सचिव पदावर पदोन्नती 
देण्यात येऊन त्यांना मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, राज्य पोळीस तक्रार प्राधिकरण या पदावर प्रपत्र बढती 
देण्यात आली. त्यानंतर संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये श्री.गायकवाड यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस १ वर्ष मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. 


२. आता, या आदेशान्वये श्री. नितीन गायकवाड, उप सचिव यांची प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावरची सेवा 
संपुष्टात आणून त्यांची प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना सहकार, पणन व Tale विभागात करण्यात येत 
आहे. 

३. हे आदेशा तत्काळ अंमलात येतील. 

४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१११६१२५३२६८४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GAJANAN BHIMRAO 


GURAV 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- गृह विभाग/उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग/सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. सह/उप सचिव (आस्थापना), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग/सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. श्री.नि.व.गायकवाड, उप सचिव 
५. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण कार्यालय, मुंबई 
६. निवड नस्ती का.१४, सग्रंहार्थ. 


